मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
प्रादेशिक ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांना 
देखभाल-दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदान 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.१३/पापु-१९ (शिकाना) 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा माळा, नवीन इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१८ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दिनांक ०७ मे, २०१६ 
२) शासन निर्णय क्रमांक: मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.०१/पापु-१९, दिनांक १९ जानेवारी, २०१७ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.०४.२०१७ 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक ३०.०६.२०१७ 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने व ग्रामीण जनतेस स्वच्छ 
आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०७ मे, २०१६ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला 
आहे. सदर कार्यक्रम प्रामुख्याने १) नव्याने घ्यावयाच्या नळ पाणीपुरवठा योजना, २) बंद असलेल्या 
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन व ३) प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल 
दुरुस्ती या तीन प्रकारात राबविण्यात येणार आहे. 


सदर कार्यक्रमांतर्गत प्रादेशिक ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांना वितरीत करावयाच्या 
देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानाबाबत संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१९.०१.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर कार्यक्रमांतर्गत प्रादेशिक ग्रामीण 
पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानाकरिता सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात 
रु.१२ कोटी इतका निधी वित्त विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर निधी स्थानिक 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०१७/प्र.क्र.१३/पापु-१९ (शिकाना) 


स्वराज्य संस्थांना पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई यांचेमार्फत मुक्‍त 
व वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय:- 


मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती 
(लेखाशिर्ष क्र.२२१५ ९९६२) या घटकाकरिता अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला रु.१२ 
कोटी (अक्षरी रुपये बारा कोटी फ़क्त) इतकी रक्‍कम आहरण व संवितरण अधिकारी (रोखशाख), 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत 
आहे. सदर रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करण्यासाठी आहरण 
व संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव (रोखशाखा) (श्री.का.जा.धलपे), पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना व नियंत्रक अधिकारी म्हणून उपसचिव (श्री. म. भ. सावंत), पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम आहरण व संवितरण 
अधिकारी तथा अवर सचिव (रोखशाखा) यांनी अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांच्या कार्यालयातून 
आहरित करुन ती पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या बंक खात्यात जमा करावी व 
तद्नंतर स्वतंत्र धनादेशाद्वारे सदर रक्‍कम पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या 
बँक खात्यात जमा करावी. पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर यांनी सदर रक्‍कम खालील 
सूचनांनुसार खर्च करावी. 


|. या शासन निर्णयान्वये वितरीत व मुक्‍त करण्यात आलेल्या तरतूदीचे वाटप संदर्भाधीन क्र.१२ 
येथील दिनांक १९ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण व संबंधित जिल्हा परिषदांना करण्यात यावे. 


॥. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांना देखभाल- 
दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या बाबतीत 
सदस्य सचिव यांचे स्तरावरुन व जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे 
स्तरावरुन संचाळक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांना सादर 
करण्यात यावेत. प्रस्ताव सादर करण्यापुर्वी संदर्भाधीन क्र.१२ येथील दिनांक १९ जानेवारी, 
२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीची पुर्तता होत असल्याची खात्री करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०१७/प्र.क्र.१३/पापु-१९ (शिकाना) 


॥. सदर अनुदानाच्या रकमेचे स्वतंत्र लेखे ठेवण्यात यावेत. तसेच अनुदानाची रक्‍कम ज्याकरिता 
मंजूर व मुक्त करण्यात आली आहे, त्या प्रयोजनाकरिताच खर्च करावी. 


IV. सदर अनुदानातून वाटप होणा-या रकमेची माहिती संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था 
यांनी शासनाला वेळोवेळी सादर करावी. 


१. सदर अनुदानातून पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेने केलेल्या खर्चाचे लेखे तपासणीचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर यांना देण्यात येत आहेत. 


Vi. पाणीव स्वच्छता सहाय्य संस्थेने प्राप्त अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे नियमितपणे शासनास 
सादर करावी. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रात 
दर्शविलेल्या मंजूर व मुक्‍त अनुदानाच्या व खर्चाच्या रकमा प्रमाणित करुन स्वाक्षरीत कराव्यात. 


Vil. सदर अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून 
विहित अहवाल विहित दिनांकास ळेखा अधिकारी (पापु-२०), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई याच्याकडे सादर करावा. 


Vill. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७ 
मधील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच उक्त परिपत्रकान्वये आवश्‍यक असलेली 
प्रमाणपत्रे या विभागास सादर करण्यात यावीत. 


३. या वितरीत केलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५ पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, १०२ ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत 
अनुदाने, (०२)(२८) प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती (२२१५ ९९६२)-३१, सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेत्तर) (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व तो सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागवावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग , शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक 
३० जून, २०१७ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या दि.१८.०४.२०१७ च्या परिपत्रकामधीळल परिच्छेद ७ ते१८ मधील 
अटी व परिशिष्टातील अ.क्र.८ मधील अ.क्र.१ ते १० मधील आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता होत आहे. 
परिशिष्टातील अ.क्र.१ ते ७ येथील अटींचा संबंध येत नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०१७/प्र.क्र.१३/पापु-१९ (शिकाना) 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०१८०३३११७२९०८०६२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१ 


AD 


Ce wv 


o~ 


a 


(२ GS ४0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१० 
११ 
१२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by K. J. Dhalape 
:Cl 


DN: CN = K. J. Dhalape, C = IN, 
K J S = Maharashtra, O = 
. . Government Of Maharashtra, 


OU = Water Supply And 
Sanitation Department 


Dh ql FDA "४४४१४४, 
+05'30' 


(का. जा. धलपे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्य मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, मुंबई-२१, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -२, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
मुख्य /अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 
) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 
) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद (सवी. 
) निवड नस्ती (पापु-१९) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


